सिंधुदूर्ग येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे 
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
त्यास संलग्नित जिल्हा सामान्य 
रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ५०० 
रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१६/प्र.क्र.२३१/१६/शिक्षण १ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१ 
दिनांक: ८ डिसेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना : 

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांप्रमाणे १००० लोकसंख्येसाठी १ डॉक्टर असणे 
आव्यक आहे. सद्य:स्थितीत राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास प्रति १००० 
लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण ०.६४ इतके म्हणजेच मानकांपेक्षा कमी आहे. राज्यात सध्या 
डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य 
विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम 
व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्यविषयक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात 
अडचणी निर्माण होतात. राज्याच्या लोकसंख्येत झाळेली वाढ आणि वैद्यकीय शिक्षणाबाबत 
तसेच आरोग्य सुविधेबाबत निर्माण झालेली जागरुकता लक्षात घेता नवीन शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय सुरु करणे गरजेचे आहे. 

तसेच, राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता सिंधुदूर्ग जिल्हा तुलनेने 
वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यामध्ये मागासलेला आहे. त्यामुळे सिधुदूर्ग येथे नवीन शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने सदर 
प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यास आता दिनांक 
२४.११.२०२० रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय:- 

केंद्र शासन व राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यांच्या मान्यतेच्या अधीन राहून सिंधुदूर्ग येथे 
१०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित जिल्हा 
सामान्य रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ५०० रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास याद्वारे 
शासन मान्यता देत आहे. 
२. या महाविद्यालयांसाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे विविध संवर्गातील पदे अंदाजपत्रकीय तरतूद करुन विहित मार्गाने निर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१६/प्र.क्र.२३१/९६/शिक्षण १ 

करण्यास व भरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. या कार्यवाहीस उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
मान्यतेची आवश्‍यकता नाही. 

३. सदर महाविद्यालयांशी संलग्नित अनुषंगिक रुग्णालयासाठी या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विविध संवर्गातील पदे अंदाजपत्रकीय तरतूद 
करुन विहित मार्गाने निर्माण करण्यास व भरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. या कार्यवाहीस 
देखील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेची आवश्‍यकता नाही. 

४. या महाविद्यालय व अनुषंगिक रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम व 
बांधकाम खर्चास विवरणपत्र “क” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. सदर महाविद्यालय व अनुषंगिक रुग्णालयांच्या ठिकाणी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या 
मानकांनुसार पद निर्मिती, बांधकाम, यंत्रसामुग्री व देखभाल, आवर्ती खर्च व बाह्यस्रोत खर्च 
यासाठी येणाऱ्या एकूण अंदाजित रुपये ९६६.०८ कोटी (अनावर्ती खर्च रू.६९२.०० कोटी व आवर्ती 
खर्च रू.२७४.०८ कोटी) इतका निधी विवरणपत्र “ड” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन 
त्याप्रमाणे खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे आवश्‍यकता भासल्यास पूरक 
मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण 
व संशोधन, मुंबई यांनी सन २०२१-२२ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये आवश्‍यक ती 
अर्थसंकल्पिय तरतुद करुन घ्यावी. 

६. या महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांकरिता आवश्‍यक असणारी स्वच्छता, आहार, 
सुरक्षा, Ta स्वच्छता ही सर्व कामे बाह्यस्रोतामार्फत राबविण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
सदरची कामे जाहीर निविदा प्रक्रियेमार्फत ठेकेदारांची नियुक्‍ती करुन शासनाच्या पूर्व मान्यतेने 
करुन घेण्यात यावीत. 

७. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 
आयोगाच्या मानकांप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालय 
स्थावर जंगम मालमत्तेसह (किमान २० एकर जागेसह) कायमस्वरूपी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभागास निशुल्क वापरास हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

८. सदर महाविद्यालय शैक्षणिक वर्ष सन २०२१-२२ पासून सुरु करण्यासाठी संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

९. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-४५४/२०२०/व्यय-१३, 
दिनांक-२३.११.२०२० रोजीच्या अभिप्रायानुसार व मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २४.११.२०२० 
रोजीच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१६/प्र.क्र.२३१/१९६/शिक्षण १ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/.॥१॥॥959॥[॥9.00०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०७१६५०५४९६१३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


qo. 


११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


R Digitally signed by SHRINIVAS PUNDALIKRAO KOTWAL 
D harashi 
S H | N | VAS 2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4ce1798644 
dd3b3fbSef54c3051c62, postalCod 

Pp U N D A | | K RAO treet=MANTRALAYA,MUMBAI 
serialNumber=30ec04f686f0e87515c68a42bc5df9353c8 
£939ef1a35539184495da3e943c6, ou=N. 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SHRINIVAS. 

KOTWA | PUNDALIKRAO KOTWAL 


Date: 2020.12.08 18:51:06 +05'30' 


(डॉ. श्री.पुं. कोतवाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, 
मुंबई, 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 

सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव,आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी 
दिल्ली. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 

संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई, 

संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक (पाच प्रती) 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग, 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१६/प्र.क्र.२३१/९६/शिक्षण ९ 


२५. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ / २ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, सिंधुदूर्ग 

सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण 
व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (शिक्षण-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१६/प्र.क्र.२३१/९६/शिक्षण ९ 
विवरणपत्र “अ 
महाविद्यालयाकरिता आवऱ्यक पदे व त्यावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च 


(रुपये कोटीत) 
व संवर्ग महाविद्यालयास आवश्‍यक प 
अ संवर्ग ae 
व अंदाजित खर्च 
षु 
ES 7 वर्ग-१ as = 
खर्च ४४.३० 
२ वर्ग-२ ie a 
: खर्च १९.८० 
पदे ११ 
3. विद्यावेतनाची पदे aa 
खर्च २६.०८ 
पदे १८६ 
षा वर्ग-३(नियमित पदे) 
ठर रै दै) खर्च २४.५८ 
पदे GC 
. | काल्पनीक पदे वर्ग-३ (बाह्यस्रोताने) 
8 < दे वर्ग-३ (बाह्य ) खर्च २.०४ 
cam पदे ६१ 
‘ वर्ग-४ (कंत्राटी 
र ) खर्च १.७५ 
एकूण पदे ५२४ 
g खर्च ११८.५५ 
विवरणपत्र “ब” 
रूग्णाळयाकरिता आवश्‍यक पदे व त्यावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटीत) 
अ.क्र संवर्ग रुग्णालयास आवश्‍यक पदे व अंदाजित खर्च 
पदे ३ 
(वि वर्ग-१ 
टे खर्च १.२४ 
aa पदे १७ 
२. = = 
खर्च ४.७२ 
पदे ५४४ 
, वर्ग-३ (नियमित पदे) 
रै ३( दै) खर्च ८७.६३ 
षि काल्पनीक पदे वर्ग-२ पदे ४५ 
; (बाह्यस्त्रोताने) खर्च १.६७ 
वर्ग-४ (कंत्राटी) पदे ४७७ 
प्‌. _४ (कंत्राटी) = eer 
एकृण पदे १०८६ 
कै खर्च १०९.१९ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१६/प्र.क्र.२३१/१९६/शिक्षण ९ 
विवरणपत्र “क 
महाविद्यालयाकरिता आवश्‍यक बांधकामावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च 


Department-Medical Education and Drugs Department. 


Name of Work:- Construction of Government Medical College and Hospital also Government 
Residential Quarters at-Sindhudurgnagari, Tal-Kudal, Dist.Sindhudurg. 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. No. Items Area Rate Amount 
(sq.metre) (Rs) 
Essential Item 
1 Building Proper 
Basement + First +Second floor 103814.89 | 31900.00 3311694991 .00 
Total Proper Building-----D 103814.89 3311694991.00 
2 Electrification 
a)External (Transformer, MSEB 5% On D 165584750.00 
Charges, DG ses etc.) 
b) Internal 6% On D 198701699.00 
Lift 0% OnD|  —_—si.00 | 
Sub Station, Nursing call bell, UPS, 0% On D शि 
Access control, Lighting Automation, 
Occupancy Senser, EPBEX, IMBS 
illumination signage, boom barrier, 
Street Light, HVAC System. etc 
Total Electrification----D1 364286449.00 
3 Water supply and Sanitation 5% On D 165584750.00 
Sewarage treatment (STP and ETP) On D 
Total Water Supply----D2 165584750.00 
Le Compound well and gate and Retaining 450.00 | 10000.00 4500000.00 
wall 
5 Land Development + Soil Investigation 0.35% On D 11590932.00 
| 6 | Parking shades 200.00 | 12000.00 2400000.00 
7 Internal Roads as per layout and surface 400.00 | 15000.00 6000000.00 
Drain 
Total Miscellaneous Items-----D3 24490932.00 
| 8 | Furniture minimum 15% On D 496754249.00 
| 9 | Fuel Gas Pipe Line + Bio Digester 0.20% On D 6623390.00 
10 Rain Water harvesting 0.12% On D 3974034.00 
11 Fire fighting arrangement 1% On D 33116950.00 
12 Solar Roof Top and Ramp for Handicaps 0.15% On D 4967542.00 
Total Amilities ------ D4 545436165.00 
Total (A) ।___]रे$. | 4411493287.00 
Rate of Essential Items Rs./Sqmt. 42494.00 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१६/प्र.क्र.२३१/१९६/शिक्षण ९ 


Optinal Items 

1 | water main, strorage and pump _ house, Lumsum 1000000.00 
borewell etc. 

2 | Air Conditioning Lumsum 6000000.00 

3 | Generater Lumsum 2000000.00 

4 | Lifts Lumsum 1000000.00 

5 | Architectural Services 0.00% | OnA | 0.00 | 

| 6 | Solar Energy system and CC Cameras | 0.00 | 

7 | Modular OT. MGMS, CSSD, PTS, Lee 
BMWMS etc. 

| __ 8 | Land seaping and Garding 150000.00 
Total (B) Rs. 19150000.00 
Total Cost (A) + (B)=T |Rs. _ | 4430643287.00 
Contigeney 4% On D 132467800.00 
Work Insurance 0.50% | On D 16558475.00 
Add for Green Building Concept 5% On D 165584750.00 
Add for Probable Increase in Rates 10% On T 443064329.00 
Add for GST 12% On T 531677194.00 
Total Cost = M |Rs. _ | 5719995835.00 
Centage Charges 0% On M | 0.00 | 
Total Project Cost Rs. 5719995835.00 
Rate of Total Project Rs./Sqmt. 55093.00 
Total Project Cost Say |Rs. | 572.00 Crores 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०९६/प्र.क्र.२३१/१६/शिक्षण १ 
विवरणपत्र “ड 
महाविद्यालय व रूग्णालय स्थापनेचा चार वर्षाचा एकूण खर्च 


(रुपये कोटी) 
a महाविद्यालय व 
= खर्चाचा तपशिळ । प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष | रुग्णालयाचा खर्च 
| (अंदाजित) 
9. . | इमारत व बांधकाम 300,00 | 400,00 | १००.०० | ७२.०० 492.00 
महाविद्यालयीन 
आजा काता आतर १६.६२ २८.५६ । ३५.८० । ३७.५७ ११८.५५ 
रुग्णालयीन अधिकारी व 
३. | कर्मचारी १४.२३ २५.८२ ३२.१२ । ३७.०२ १०९.१९ 
४. | यंत्र सामुग्री उपकरणे २६.०० | २८.०० | 34.00 | ३१.०० १२०.०० 
५. | आवर्ती खर्च ५.८७ ७.५१ ८.६२ ९.०३ ३१.०३ 
६. | Sel स्रोत खर्च ३.८६ ३.८५ ३.८१ ३.७९ १५.३१ 
एकूण ३६६.५८ | १९३.७४ | 294.34 | १९०.४१ ९६६.०८ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


